विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक 
बदल्या सन २०१९. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र. ७६/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक ३१ मे, २०१९ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१ , ४ (२) व ४ (३) मधील तरतूदीनुसार विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेतील विद्युत निरीक्षक गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात 
येत असून खालील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद 
पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 

Fa] २ ३ ४ 

a . श्री.रा. रा. चव्हाण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विभाग, रत्नागिरी रायगड (पेण) 

२. । श्रीमती मिनाक्षी उ. वाठोरे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विभाग, सांताक्रुझ ठाणे क्र.२ 

३. श्री. विजयव. खापर्ड विद्युत निरीक्षक, (सचिव विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
अनुज्ञापक मंडळ व उदवाहन | मुंबई 
निरीक्षक) 

४. | श्री. मो. रा. बोध विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विभाग, यवतमाळ गोंदिया 

५. श्री. पी. एम. चामट विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विभाग, चंद्रपूर नागपूर 

६. श्री. यु. के. धोटे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विभाग, नागपूर चंद्रपूर 

७. | श्री. ए. एम. राठोड विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विभाग, सातारा अहमदनगर 

८. | श्री. अ. हु. मुजावार विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विभाग, अहमदनगर कोल्हापूर 


२. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर यांनी बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक 
पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब 
रुजू होण्यास सांगावे. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 


शासन आदेश HATH: बदली-२०१९/प्र.क्र. ७६/ऊर्जा-५ 


३. तसेच या आदेझान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत निरीक्षक यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


४. संबंधित विद्युत निरीक्षक यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५३१११२६४०९६१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


"शा. a, ou=Industry Energy And Labour 
\tra, 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Pundalik = 1001111 ती 
Badgeri oa aricept 


ashant Pundalik Badgeri 
Maharashtra, 


, लार्न| in 
Date: 2019.06.04 11:22:50 +05'30' 


(प्र. पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उपसचिव 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर र्मा, चेंबुर (पू.) मुंबई-(७१. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे/मुंबई / औरंगाबाद 

उपसचिव (ऊर्जा-५ , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

सर्व संबंधित विद्युत निरीक्षक (सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता यांच्यामार्फत) 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 

३) मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


